पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या 


पदस्थापनेतील बदल 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/ प्र.क्र.१७७(२)/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८/०४/२०२२ 


संदर्भ- सा.बां.वि.,शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७६/सेवा-२, दि.३.१२.२०२१ 


शासन आदेश 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) यांना कनिष्ठ अभियंता 
(पदवीधर) संवर्गातून उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात पदोन्नती/पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर 
आदेज्ातील खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या पदस्थापनेमध्ये 
सुधारणा करण्यात येऊन त्यांची सुधारित पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या Raa 
पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नांव | वाटप केले यापूर्वी दिलेली पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
महसूल विभाग 
a २ ३ शिक ee 4 
१. | श्री.म q नाशिक सा.बां. (बांधकाम) उप विभाग, शिरपूर, | जि.प. (बांधी उप विभाग 
भदाणे जि. धुळे शिरपूर, जि.धुळे 
२. | श्री.वि अमरावती । उप कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक | जि.प.(बांध.) उप विभाग, 
निळकंठराव जोशी बांधकाम विभाग, खामगांव, | उमरखेड, जि.यवतमाळ 
जि.बुलढाणा 
३. | श्री. नितीन भास्कर नाशिक उप अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी | जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
चौधरी संशोधन संस्था मेरी, नाशिक, | दिंडोरी, जि.नाशिक 
जि.नाशिक 
४. श्री. हेमंत दाजी ण-१ | सा.बां. उप विभाग वाडा, जि. पालघर । सा.बां. उप विभाग क्र.१, 
भोईर पालघर, जि. पालघर 
2. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उक्त नमूद उप विभागीय अधिकारी यांना 


नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/ प्र.क्र.१७७(२)/सेवा-२ 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२८१३१२३४२८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


F MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
25. 
PATIL SWATI SACHIN ८ 
seri 
"ATIL SWATI SACHIN 


1756cd7e1e1 ea2a6f91922d 1 Of 103cebd44790093322544672eefd3784b, 
208 , न, 
0०७ 2022.04.28 14:58:23 +05'30' 


Digitally signed by PATIL SWATI SACHIN 
ERNMENT 0। 
032, st=Maharashtra, 
A9218232BBAEA6S861213D86D108EA7C48905DASF33DBA9C8F666 
(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

३. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां) विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे/यवतमाळ/ उस्मानाबाद/नाशिक 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/यवतमाळ/ उस्मानाबाद/नाशिक/पालघर 

६. सर्व संबंधित अधिकारी यांना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत 

७. मा.मंत्री(सा.बां.)(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम) / मा.राज्यमंत्री (सा. बां.) 
(सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री, सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव सचिव (सा.बां)यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

९. सचिव (रस्ते/ सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

१०. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


